RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २ ९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, 

पदोन्नती इत्यादी 
विभागीय आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२ / ५/ शिरपूर/ एसआर-१२५/ ५७३३/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीतील जुनापाणीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या जुनापाणीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


/ 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


वि ( एच ) ६८ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव जुनापाणी (टेंभेपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ९ १७ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


वाघबर्डी 


२ 


पश्चिम : ९ १३ 


क . नं . ९ १३ 


२१३ हेक्टर ४० आर 


शिरपूर -बोराडी रस्ता 


- 


३ 


उत्तर 


: ९ १४ 


क . नं . ९ १७ - ७६ हेक्टर ०० आर 


टेंभेपाडा रेव्हेन्यू क्षेत्र 


४ 


दक्षिण : ९ २३ 


सामऱ्यापाडा डोंगर रांगा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१२६/ ५७३४ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीतील खारेपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खारेपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव खारेपाडा (टेंभेपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७७८ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


खारे - दोंदवाडा नाला 


२ 


पश्चिम : ७७६ 


क . नं . ७७७ 


१४६ हेक्टर ३३ आर 


खारेपाडा , चोंदी नाला 


३ 


उत्तर 


: ७७५, ७६८ चा भाग 


उमर्दा रेव्हेन्यू 


४ 


दक्षिण : ७ ९ ० 


बुडकीविहीर, खारेपाडा डोंगर रांगा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१२७/ ५७३५ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, कोडीद ग्रामपंचायतीतील वाकपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजी कोडीद ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वाकपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव वाकपाडा ( कोडीद ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७०३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


रस्ता 


२ 


पश्चिम : ७०६, ७०५ 


क . नं . ७०४ 


१७७ हेक्टर ०० आर 


३ 


उत्तर 


: ६८७ 


रस्ता 


४ 


दक्षिण : ७० ९ 


नाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर / एसआर-१२८ / ५७३६/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, कोडीद ग्रामपंचायतीतील कौश्यापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी कोडीद ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कौश्यापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव कौश्यापाडा ( कोडीद ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७०८ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


नवागावपाडा 


२ 


पश्चिम : ८६ ९ 


क . नं . ८७० 


२३८ हेक्टर ०० आर 


३ 


उत्तर 


-- 


७०७ 


४ 


दक्षिण : 


८७० 


नाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१२ ९/ ५७३७ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, चाकडू ग्रामपंचायतीतील आपसिंगपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी चाकडू ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या आपसिंगपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव आपसिंगपाडा ( चाकडू ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


८८७ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


वाकपाडा शिवार 


२ 


पश्चिम : 


८७० 


३७३ हेक्टर ९ १ आर 


रूमालपाडा शिवार 


३ 


उत्तर 


: ७० ९ 


चाकडू शिवार 


४ 


दक्षिण : 


८७१ 


सरदारपाडा शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर / एसआर-१३० / ५७३८ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, चाकडू ग्रामपंचायतीतील सरदारपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी 

चाकडू 

ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सरदारपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव सरदारपाडा ( चाकडू) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


८८७ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


टेकडी वाकपाडा शिवार 


२ 


पश्चिम : 


८७० 


क . नं . ७०८ 


४१८ हेक्टर ४० आर 


टेकडी 


३ 


उत्तर 


: ७० ९ 


आपसिंगपाडा शिवार 


४ 


दक्षिण : 


८७१ 


टेकडी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१३१/ ५७३९/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, चाकडू ग्रामपंचायतीतील उमरपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी 

चाकडू 

ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या उमरपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव उमरपाडा ( चाकडू ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ६८७ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


नाला कोडीद शिवार 


२ 


पश्चिम : ६८२ 


क . नं . ६८५ - १७२ हेक्टर २८ आर 


मालपूर शिवार 


३ 


उत्तर 


: ६८४ 


वनक्षेत्र गधडदेव 


४ 


दक्षिण : ७०५ 


चाकडू शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१३२/ ५७४० / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वकवाड ग्रामपंचायतीतील निमबारीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


- 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक ३० जुलै २०१८ रोजी वकवाड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या निमबारीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


on 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव निमबारीपाडा (वकवाड ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७६२ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


फॉरेस्ट 


२ 


पश्चिम : ७६० 


क . नं . ७६५ 


१२७ हेक्टर १० आर 


जि . प . शाळा 


३ 


उत्तर 


: ७४२ 


: 


बोराडी ते पळासनेर रस्ता 


४ 


दक्षिण : ७६६ 


गाव नाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१३३ / ५७४१ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शेमल्या ग्रामपंचायतीतील गारबर्डीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी शेमल्या ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गारबर्डीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव गारबर्डीपाडा ( शेमल्या) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७८७ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग 


२ 


पश्चिम : ७८५ 


क . नं . ७८६ 


२६४ हेक्टर १८ आर 


हनुमानपाडा गावाची हद्द 


३ 


उत्तर 


: ७८१ 


सांगवी गावाची हद्द 


४ 


दक्षिण : सांगवी गावाची हद्द 


सांगवी गावाची हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१३४ / ५७४२ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, शेमल्या ग्रामपंचायतीतील बाटवापाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी शेमल्या ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बाटवापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


११ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव बाटवापाडा ( शेमल्या ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७५२ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


नाला 


२ 


पश्चिम : ७३४ 


क . नं . ७३७ - १३७ हेक्टर ७७ आर 


काकडमाळ गावाची हद्द 


३ 


उत्तर 


: ७३६ 


मध्य प्रदेश डोंगराळ जागा 


४ 


दक्षिण : ७३८ 


दुर्बळ्या गावाची हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, २० एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१३५/ ६१६४ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील अमरीशनगर पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या अमरीशनगर पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव अमरीशनगर ( आंबे ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


क . नं . ८५२ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


सार्वजनिक बांधकाम रस्ता 


२ 


पश्चिम : 


क . नं . ८५१ 


क . नं . ८५२ - २३५ हेक्टर ६९ आर 


महसूल क्षेत्र 


३ 


उत्तर 


-- 


क . नं . ८५२ 


महसूल क्षेत्र 


४ 


दक्षिण : क . नं . ८५१ 


वनजमीन क्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१३६/ ६१६५ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील वडेल खु.पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वडेल खु.पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


१३ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव वडेल खुर्द ( आंबे) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: मध्य प्रदेश हद्द 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


नदी व मध्य प्रदेश हद्द 


२ 


पश्चिम : 


क . नं . ८३४ 


क . नं . ८३४ - २६९ हेक्टर ०९ आर 


सा . बां . विभाग रस्ता 


३ 


उत्तर 


: तोरी नदी मध्य प्रदेश हद्द 


मध्य प्रदेश हद्द 


४ 


दक्षिण : क . नं . ८३४ 


शेती महसुली क्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१३७/ ६१६७ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील खड्डाफळीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खड्डाफळीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव खड्डाफळीपाडा ( आंबे ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: महसूल क्षेत्र 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


महसूल क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : 


क . नं . ८५२ 


१८३ हेक्टर ८ ९ आर 


क . नं . ८५२ 


३ 


उत्तर 


-- 


क . नं . ८५२ 


क . नं . ८५२ 


४ 


दक्षिण : क . नं . ८५१ 


वनक्षेत्र क . नं . ८५१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/शिरपूर / एसआर-१३८ / ६१६८/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील हरणबलीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या हरणबलीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


१५ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव हरणबलीपाडा ( आंबे ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


क . नं . ८५२ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


खड्डाफळी शिवार 


२ 


पश्चिम : 


क . नं . ५७२ 


क . नं . ८५३ 


२४० हेक्टर ८४ आर 


ढवळीविहीर शिवार 


३ 


उत्तर 


-- 


क . नं . ८५२ 


सा . बां . विभाग रस्ता 


४ 


दक्षिण : क . नं . ५७३ 


शेत शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१३ ९/ ६१६९/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील बोरमळीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बोरमळीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर, गाव बोरमळीपाडा ( आंबे ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ग . नं . 


१६ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


खामखेडा तलाव 


२ 


पश्चिम : 


ग . नं . ०५ 


ग . नं . / क . नं . १६/ १ 


खड्डाफळी शिवार 


३ 


उत्तर 


-- 


ग . नं . 


०५ 


२ हेक्टर ४५ आर 


आंबे शिवार 


४ 


दक्षिण : ग . नं . १६ 


गट नंबर १६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१४० / ६१७० / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील धवळीविहीर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या धवळीविहीर पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


१७ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव धवळीविहीरपाडा ( आंबे ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


-- 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


गट नंबर शिवार 


२ 


पश्चिम : 


ग . नं ./ क . नं . १७ / २ 


अंजनपाडा हद्द 


३ 


उत्तर 


-- 


२ हेक्टर ९ ४ आर 


भिलारपाडा शिवार 


४ 


दक्षिण : 


वनजमीन क्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१४१/ ६१७२ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील भूपेशनगर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या भूपेशनगरपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव भूपेशनगरपाडा ( आंबे ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


क . नं . ८३५ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


लहान आंबे 


२ 


पश्चिम : 


क . नं . ८३४ 


क . नं . ८३४ - २६९ हेक्टर ०९ आर 


आंबे शिवार 


३ 


उत्तर 


-- 


क . नं . ८३३ 


वन जमीन 


४ 


दक्षिण : क . नं . ८३४ 


महसूल क्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/शिरपूर / एसआर-१४२/६१७३ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील भिलटपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या भिलटपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


१ ९ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव भिलटपाडा ( आंबे) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


क . नं . २ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


आंबे शिवार व पाण्याची टाकी 


२ 


पश्चिम : 


क . नं . ६ 


ग . नं ./ क . नं . ७ / १ - अ 


भिलटदेव मंदिर/ पेट्रोल पंप 


३ 


उत्तर 


-- 


क . नं . ८ 


२ हेक्टर ०० आर 


महसुली शेत शिवार 


४ 


दक्षिण : क . नं . १० 


महसूल क्षेत्र शेती 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/शिरपूर / एसआर-१४३ /६१७४/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, खंबाळे ग्रामपंचायतीतील देवसिंगपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जुलै २०१८ रोजी खंबाळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या देवसिंगपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव देवसिंगपाडा ( खंबाळे ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: क . नं . 


८२ ९ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


जामन्यापाडा शिवार 


२ 


पश्चिम : 


ग . नं . २२ 


क . नं . ८२९ - १४२ हेक्टर १५ आर 


गट नंबर शेत शिवार 


३ 


उत्तर 


-- 


क . नं . ८२९ 


वडपाणी डोंगर परिसर 


४ 


दक्षिण : ग . नं . २४ 


खंबाळे शेत जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ शिरपूर/ एसआर-१४४ / ६१७६ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, खंबाळे ग्रामपंचायतीतील अंजनपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जुलै २०१८ रोजी खंबाळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या अंजनपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


२१ 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव अंजनपाडा ( खंबाळे ) 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


ch 


नं . ८५१ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


धवळीविहीर शिवार 


२ 


पश्चिम : 


क . नं . ८५१ 


क . नं . ८५३ 


२४० हेक्टर ४४ आर 


वन क्षेत्र 


३ 


उत्तर 


-- 


ग . नं . 


३० 


गट नंबरचे क्षेत्र/ शेती 


४ 


दक्षिण : वनक्षेत्र क . नं . ८५१ 


वन क्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , 


२ मे २०१ ९ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये 


वाचले.- पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधात्मक आदेश/ ४४१३/ २०१९ , दिनांक १२ मे २०१९. 


, 


या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
पत्र , दिनांक १२ मे २०१९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री 
झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर, मला 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 
व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


आदेश 


, 


मे २०१९ 


, 


क्रमांक डीसी/ कार्या/९ - ब -१ / ९९६/ २०१९.- लोकसभा निवडणूक , 
२०१९ ची निवडणूक आचारसंहिता लागू होऊन लोकसभा निवडणुका 
पार पडल्या आहेत . लोकसभा निवडणूक निकाल दिनांक २३ 
रोजी असल्याने विविध पक्ष, संघटना यांचेमध्ये किरकोळ कारणावरून 
वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . तसेच दिनांक ७ मे २०१ ९ रोजीपासून मुस्लीम 
धर्मीयांचा पवित्र रमजान महिना सुरू झाला असून मुस्लीम धर्मीयांचेवतीने 
मोठ्या प्रमाणात विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत . 
अहमदनगर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी ग्रामीण भागात गावोगावी यात्रा / 
जत्रा सुरू झालेल्या असून मोठ्या उत्साहात चालू आहेत , तसेच मुळा 
धरण , कुकडी प्रकल्प यातून पिण्याकरिता आवर्तन सोडण्यात येणार 
आहे. सदरचे पाणी शेतकऱ्यांकडून विनापरवाना घेण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . त्यावरून वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, याबाबत कळविले आहे . 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
किंवा जमा करणे ; 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९, २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८, शके १९ ४१ 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे, ध्वनिवर्धक 
किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो 
जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ; 


(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


-- 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १५ मे २०१ ९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २८ मे 
२०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १४ मे २०१९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


राहुल द्विवेदी , 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 


जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर . 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 


अहमदनगर , १४ 


मे 


२०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


